तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन 
२०२४ करीता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या 
दिंड्यांना प्रती दिंडी रु.२०,०००/- इतके अनुदान 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ जुले, २०२४ 


वाचा :- 9) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१४.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, नगर विकास 
विभाग, शासन पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 
2) नगर विकास विभाग, शासन आदेशा क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 
३) शासन पत्र सममांक दि.२४.०६.२०२४ व दि.२६.०६.२०२४ 
४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३३८/२०२४, दि.२५.०६.२०२४ 
५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१.०७.२०२४ 
६) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३५७/२०२४, दि.०२.०७.२०२४ 


ज्ञापन :- 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४ जून, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत तिर्थक्षेत्र पंढरपूर 
येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला 
रु.२०,०००/- इतके अनुदान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, 
पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ 
करिता मानाच्या १० पालख्यांपैकी ०६ मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ३४४ दिंड्यांची यादी सादर केली असून खालील 
तक्त्यातील पालखी सोहळ्यांसोबतच्या ३४४ दिंड्यांना प्रती दिडी रु.२०,०००/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्‍त) 
याप्रमाणे एकूण रु.६८,८०,०००/- (अक्षरी रुपये अडुसष्ट लाख ऐंशी हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (०६ मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ३४४ दिंड्यांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ 
प्रमाणे) 


अ.क्र पालखी सोहळ्यांचे नांव सोहळा प्रमुखांकडील 
दिंडीची संख्या 
श्री संत मुक्ताबाई संस्थान मुक्ताईनगर जि.जळगांव ११९ 
श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी सोहळा, त्र्यंबकेश्वर जि.नाशिक 42 
श्री संत एकनाथ महाराज संस्थान पालखी सोहळा, पैठण ४० 
जि.छ.संभाजीनगर 
४ | श्री संत चांगावटेश्वर महाराज पालखी सोहळा, सासवड, पुणे ३२ 
५ | at विठ्ठल रुख्मिणी संस्थान श्री क्षेत्र कौडण्यपूर, जिल्हा अमरावती ०२ 
विदर्भ 
६ । श्री संत सोपानदेव महाराज पालखी सोहळा, सासवड जि.पुणे ९९ 
एकूण ३४४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


२. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये मानाच्या १० पालखी सोहळ्यांपैकी ०६ 
मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ३४४ दिंड्यांची माहिती प्राप्त झाली असून उर्वरित ०४ मानाच्या पालख्यांसोबतची 
माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिंड्यांना निधी वितरीत करणेबाबत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
३. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.एन-३ मधील लेखाशिर्ष २२३५बी३६१, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी” या 
उद्दिष्टाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदरील योजेनेसाठी निधी 
वितरणास सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” तसेच विभागीय आयुक्त, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” एक वेळची बाब म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे 
यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
४. सदर ज्ञापन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७.४.२०१५ वित्तीय अधिकर नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१ उपविभाग-२, मधील अ.क्र.८, नियम क्र.१७, नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६१८/२०२४/व्यय-१४, दि.२९.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१२१५५१५८२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT sence a 
PUNDLIK WAGH pes 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 
५. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/ २ मुंबई / नागपूर 
७. अवर सचिव, रोखशाखा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
११. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो) 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
श्री संत मुक्‍ताबाई संस्थान मुक्‍ताईनगर जि.जळगांव 

१  । संत मुक्ताबाईदिंडी, मुक्‍ताईनगर,जि. जळगांव विनायक गजाननराव हरणे 

२ | सतगुरु मुकुंद महाराज एतगांबकर रमेश महाराज आडविहीर 

३ | सतगुरू सखाराम महाराज रलोरा विश्‍वंभर महाराज तिजारे 

४ | मध्यप्रदेश वारकरी फडकरी दिंडी सदिप महाराज खामनीकर (म.प्र.) 
५  । रावेर परिसर दिंडी भाऊराव महाराज पाटील 

६ | नारायण महाराज जुनारे प्रासादिक दिंडी राम उध्दव जुनोर 

७ | सुकेश्‍वर महाराज प्रासादिक दिंडी विजय नामदेव भामरे 

८ | गु.वै.बिठडठल महाराज चौधरी कृष्णा महाराज तायडे 

९ | राधेश्याम महाराज देशमुख,भोकरदन दिंडी राधेश्याम देशमुख 

१० | सदगुरू जोग महाराज प्रासादिक दिंडी विजय महाराज खवले 

११ | आदिशक्ती भजनीमंडळ, अकोला सर्जेराव देशमुख 

१२ । नरहरी भजनीमंडळ, जाजू नगर अकोला अमोल महाराज मोहोकार 

१३ | वै. प. शिवाजी दादोळा पायी दिंडी खंडाळा ज्ञानेश्‍वर शिवाजी ST 

१४ | संत परमहंस नामदेव महाराज पायी दिंडी रामेश्‍वर महाराज गवारे 

१५ । आई रुखमीनी दिंडी अकोला अर्जुन महाराज देशमुख 

१६ | मुक्ताई वारकरी पायी दिंडी देवेश बनवे 

१७ । किसन महाराज संस्थान जितापूर ज्ञानेश्‍वर रामेश्‍वर गांबडे 

१८ | दुर्गादास महाराज पायी दिंडी दुर्गादास महाराज खिर्डी 

१९ | गुप्तेश्‍वर प्रासादिक दिंडी धनराज महाराज पाटील 

२० । संत गोंडु महाराज दिंडी कैलास महाराज धोरण 

२१ | Ma मुक्ताबाई वारकरी शिक्षण संस्था स्वप्नील म. तायडे 

२२ | योगमाया मुक्ताई दिंडी दर्यापूर नारायण महाराज रंगवे-सागर महाराज 
२३ | विठ्ठलकृपा प्रासादिक दिंडी नांदुरा लिलाधर पाटोळे 

२४ | घारडकर दिंडी चोंडी सुनिल महाराज घारड 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 
परिशिष्ट oT” 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
२५ | बोरी धडगांब दिंडी सोहळा पांडुरंग विठ्ठल टिकार 

२६ । गजानन महाराज दिंडी दाताळा गोपाळ वासुदेव प्रधान 

२७ | मधुकर महाराज दिंडी खंडाळा मधुकर महाराज 

२८ | वै. गजाननराव महाराज दिंडी ज्ञानेश्‍वर हरणे 

२९ | दत्तुजी महाराज वारकरी सांप्रदायीक दिंडी शिवाजी महाराज सांबारे 

३० | रितेश महाराज पाटील कुंड बु. रितेश महाराज पाटील 

३१ । विठ्ठल महाराज वावगे विठ्ठल महाराज वावगे 

३२ | अजाबराव सिताराम महाले, ज्ञानगांगापूर अजाबराव सिताराम महाले 
३३ (| दिलीप अंबादास पाटील दिलीप अंबादास पाटील 

३४ । गजानन भजनी मंडळ पूर्व बेलाड रामकृष्ण महादेव क्षिरसागर 
३५ | विठठल रूखमीनी प्रासादिक दिंडी, सावळा बाबुराव महाराज येसोने 

३६ । बजरंग भजनी मंडळ बेलाड श्री रामकृष्ण सुर्याभान साठे 
३७ | श्रीराम मंदीर दिंडी प्रिंप्राळा विक्रम महाराज झालटे 

३८ । रामभाऊ महाराज झांबरे रामभाऊ महाराज झांबरे 

३९ । उल्हास नथु कोळसकर उल्हास नथु कोळसकर 

४० | किसन महाराज साठे दिंडी किसन महाराज साठे 

४१ | प.पु. वै. माधवनाथ महाराज दिंडी क्रषिकेश देशपांडे 

४२ | जोग महाराज प्रासादिक दिंडी कासली अमोल महाराज पाटील 

४२३ । सावता महाराज प्रासादिक दिंडी विनायक महाराज FAS 

४४ | त्रिमुर्ती भक्‍तीधाम दिंडी महादेव गोविंद गायके 

४५ । केशव महाराज मोरे पायी दिंडी केशव महाराज मोरे 

४६ | गजानन महाराज वारकरी सांप्रदायिक दिंडी गजानन महाराज वारकरी सांप्रदायिक दिंडी 
४७ । विठ्ठल महाराज भोजणे भटरगांब दिंडी विठ्ठल महाराज भोजणे भटरगांब दिंडी 
४८ | श्रीराम भजनी मंडळ चापोरा लक्ष्मण महाराज सावळे 

४९ | रतिराम महाराज खामखेड दिंडी रतिराम महाराम खामखेड दिंडी 
५० | पंकज महाराज भानगुरा पंकज महाराज भानगुरा 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 TT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
५१ | जयसिंग महाराज एरंडोल जयसिंग महाराज एरंडोल 
५२ | भानुदास गुरु माहुली बु.आ विठ्ठल भडगांबकर 

५३ | भजनी मंडळ दसररखेड निवृत्ती लक्ष्मण चौधरी 

५४ | सांप्रदायीक दिंडी नांदखेड आकोट केशव पुंडलीक भालतिलक 
QQ । मुक्ताई वारी सोहळा विष्णू महाराज दिंडी आकाश विष्णू धांडे 

५६ = | दिगांबर महाराज पायी दिंडी नरेंद्र नात्खेडे 

५७ । उत्तम महाराज Tig पाटील कांडवेल दिंडी उत्तम गोंडू पाटील 

५८ | पांढरे बाबा दिंडी सोहळा योगेश भगवान पांढरे 

५९ | भोकरी दिंडी सोहळा प्रेम किशोर पाटील 

६० | गजानन महाराज दिंडी बोदवड सोनू भास्कर चोधरी 

६१ । धुपेश्‍वर बाबा दिंडी हरसोडा शिवाजी महाराज रायपुरे 
६२ | वारकरी सांप्रदायीक दिंडी भाडगणी निनाजी महाराज खोडके 
६३ । सदगुरू सच्चिदानंद महाराज दिंडी क्रषिकेश श्रीपाद कुलकर्णी 
६४ | गजानन महाराज वारकरी सांप्रदायिक दिंडी जिवन नरेंद्र राऊळ 

६५ । विश्‍वनाथ महाराज पायदळ दिंडी रामेश्‍वर महाराज बगाडे 
६६ | राधेश्याम महाराज भोकरदन दिंडी राधेश्याम महाराज भोकरदन दिंडी 
६७ | सखाराम महाराज पायी दिंडी क्रषिकेश महाराज लोणी 
६८ । जनार्दन महाराज पायी दिंडी माणिक महाराज 

६९ | समर्थ माधवनाथ महाराज दिंडी अंतुर्ली देवनाथ महाराज 

७० । Faget लहरी पुजारी बाबा दिंडी बामन महाराज सुरकर 

७१ | विठठल महाराज संस्थान सोमठाना शांताराम महाराज पाटील 
७२ | जय गजानन भजनी मंडळ दिंडी येऊलखेड गजानन पुंडकर 

७३ | सिध्देश्वर मंदिर पिंपळखुटा बाबुराव रामधन म्हेसागर 
७४ | लक्ष्मणगिरी महाराज दिंडी सोहळा मांडका गोपाळ नामदेव खंडारे 

७५ | हनुमान संस्थान आखतवाडा नामदेव महाराज टापरे 

७६ । जय हनुमान भजनी मंडळ चिंचोल प्रविण बासुदेव लाडे 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 TT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
७७ | संत लखमाजी महाराज दिंडी अमरावती रामेश्‍वर महाराज हरणे, अंजनगाव 
७८ । मारोती महाराज दिंडी भंडारज हरिचंद्र शामराव भांगे 

७९ | संत सावता महाराज पायी दिंडी मलकापूर रामदास महाराज काळे 

८० | विठ्ठल पायी दिंडी सोहळा बानखेड प्रविण महाराज देशमुख 

८१ | खंडाळा शिवार दिंडी सोहळा मधुकर महाराज खंडाळा 

८२ | जोग महाराज पालखी सोहेळा अर्जुन महाराज जाधव 

८३ | महादेव मंदिर दिंडी नांदुरा THRE महाराज झांबरे 

८४ | विठ्ठल महाराज भोजने माटरगांव विठ्ठल महाराज भोजने माटरगांव 
८५ | जय भगवान दिंडी यावल विनोद महाराज पाटील 

८६ | वै. शंकर महाराज दिंडी किसन महाराज झांबरे 

८७ | APTS महाराज दिंडी पान्हेरा लिलाबाई मुंडे 

८८ | वारकरी सांप्रदायीक दिंडी बोहडी बु. सुनिल प्रतापसिंग पाटील बोहडी बु. 
८९ | वे. गु. ह.भ.प. नारायण महाराज रुधानेकर दिंडी दिलीप महाराज तायडे पान्हेरा 
९० | संदीप महाराज पवार कन्नड संदीप महाराज पवार कन्नड 
९१ | संत सुपाजी महाराज दिंडी सुपो पळशी अरुण वसंतराव देवकर 

९२ | मामासाहेब दांडेकर वारकरी सांप्रदायीक दिंडी शिवशंकर महाराज लांडे 

९३ | वै. ओंकार महाराज दिंडी विशाल महाराज खोले 

९४ | विठ्ठल प्रासगिक दिंडी निमोरासिम दिपम महाराज पाटील 

९५ । बालकदास महाराज दिंडी ASAT श्रीकांत महाराज मोरखेडे 

९६ । वै. बाळकृष्ण अहीर भजनी मंडळ, वाघोला श्री नितीन महाराज अहीर 

९७ | सखाराम महाराज भजनी मंडळ, बेलाड श्री रामराव त्रयंबक संबारे 

९८ | ह.भ.प. गोविंद महाराज चोधरी पायी दिंडी गोविंद रतन चौधरी 

९९ | वै. श्रीधर महाराज पायी दिंडी अमळनेर प्रकाश पांडुरंग चंदेले 

१०० | मांगीलाल महाराज पायी दिंडी भानगुरा मांगीलाल शांताराम पाटील 
go अंबा भवानी प्रसादिक दिंडी तळणी पांडुरंग महाराज तायडे 

१०२ | श्री क्षेत्र पारोळा पायी दिंडी गजानन महाराज सोनटक्के 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
१०३ | खडदगांब दिंडी दिलीप अंबादास मानकर 
१०४ । ठाकुरजी महाराज दिंडी शहापूर मुनोन महाराज ठाकूर 
१०५ । श्री धुपेश्वर संस्थान हरसोडा श्री तेजराव पाटील 
१०६ । श्री संत मुक्ताबाई पालखी सोहळा, मुक्ताईनगर वारकरी फडकरी 
१०७ | वै. ह.भ.प. रसाळ गुरजी दिंडी धनगर प्रिची फाटा श्रीहरी महाराज रसाळ 
१०८ | वै. गणपत महाराज दिंडी गोळेगांव सारंगधर महाराज गोळेगांबकर 
१०९ | श्री विठठल रुखमीनी दिंडी नांद्रा हवेली आकाश महाराज पाटील 
११० | वै.बिठ्ठल महाराज MAA पायी दिंडी जामनेर अमोल पितांबर पाटील 
१९१ | संत मुक्ताबाई आषाढीवारी दिंडी तालखेड उध्दव नारायण जुनोर 
११२ । सोमेश्‍वर संस्थान धनुराबाद शिवाजी निवृत्ती ढगे 
११३ । विठ्ठल रुकमिनी संस्थान वाघजाव बासुदेव महाराज शास्त्री मोताळा 
११४ | पंढरीनाथ दिंडी सोहळा हिंगणा मानकर डिंगाबर पांडुरंग मानकर 
११५ । पिंपळगांव दिंडी सोहळा लिलाबाई सुगदेव भोपळे 
११६ | पार्थ दिंडी पाथरवाला मुरलीधर भानुदास खरात 
११७ | राम गोपाल महाराज दिंडी विलास तुळशीराम बढे 
११८ | बाळासाहेब दिंडी सोहळा वंजारवाडी बाळासाहेब नामदेव पाटील 
११९ | सुधाकर महाराज पालखी सोहळा शहापूर ईश्‍वर सुधाकर पाटील 
श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी सोहळा,त्र्यंबकेश्‍वर जि.नाशिक 
१  । श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज समाधी संस्थान, त्र्यंबकेश्‍वर संत निवृत्तीनाथ महाराज समाः 
संस्थान, त्र्यंबकेश्‍वर 
२ | at संत निवृत्तीनाथ महाराज वारकरी भजनी मंडळ त्र्यंबकेश्वर  । ह.भ.प. श्री. जयंत महाराज गोसावी 
३ | श्रीविठ्ठल मंदिर गावठा दिंडी, सिन्नर, जि. नाशिक ह.भ.प. श्री. भागवत महाराज लोणारे 
व a = श्री.एकनाथ महाराज गोळेसर दिंडी, कुदेवाडी, सिन्नर ता प य 
Q श्री. ह.भ.प. श्री. मोहन महाराज बेलापूरकर दिंडी, पंढरपूर ह.भ.प. श्री. मोहन महाराज बेलापूरकर 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
६ । श्री. ह.भ.प. वै. श्री. गंगाराम महाराज डावरे, दिंडी, कोनांबे सिन्नर | ह.भ.प. वै. श्री. बाळकृष्ण महाराज डावरे, 
७ | Sh. ह.भ.प. श्री. भागवत बाबा चिकणीकर दिंडी ह.भ.प. श्री. मदन महाराज वर्पे 
तळेगाव- नानज दिंडी ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर ह.भ.प. श्री. भास्कर मुरलीधर दिघे 
९ | ह.भ.प. आईसाहेब दिंडी, नांदगाव-येबला परिसर ह.भ.प. श्री. आनंदा महाराज सोमठाणकर 
१० | मखमलाबाद नाशिक परिसर दिंडी ह.भ.प. श्री. बाळासाहेब सुखदेव काकड 
११ | सोनगाव, ता. निफाड दिंडी ह.भ.प. श्री. दामोदर महाराज गावले 
१२ | भेंडाळी दिंडी ह.भ.प. श्री.शरद महाराज खालकर 
१३२ | श्रीराम भजनी मंडळ- पाथरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ह.भ.प. श्री. संतोष निवृत्ती सोमवंशी 
१४ | धारणगाव, ता. सिन्नर, दिंडी ह.भ.प. श्री. भगीरथ महाराज काळे 
दडी .भ.प. श्री. नारायण .शां 
१५ | देवपूर, ता. निफाड दिंडी ह.भ.प. श्री. नारायण पाटील, श्री. शांताराम 
पाटील 
१६ । गंगापूर परिसर दिंडी, ता. जि. नाशिक ह.भ.प. श्री. भागुजी रामचंद्र पाटील, 
१७ । ह.भ.प. श्री. बन्सी महाराज पिंपळस, ता. निफाड जि. नाशिक ह.भ.प. श्री. तुकाराम बन्सी सुरवाडे, 
ी ect ह.भ.प. श्री. रमेश शिवाजी पवार ह.भ.प. 
८ | करंजगाव . निफाड जि. नाशिक 
करंजगाव भूसे , ता. निफाड जि , दिंडी east co 
esha विश्राम सिताराम नवले श्री. बसंत गोविद 
१९ | ह.भ.प. श्री. हनुमान भजनी मंडळ दिंडी, गिरणारे, जि. नाशिक न ही 
.भ.प. श्री. अर्जुन महाराज गाढवे, धामणगाव, ता. इगतपूरी, जि. 
२० oe ae See We Seer Ua ता जाता ह.भ.प. श्री. अर्जुन महाराज गाढवे, 
संत संताजी जगमाडे महाराज दिंडी, घोटी, ता. इगतपूरी, जि. 
२१९ हाराज दिंड ह.भ.प. श्री. प्रकाश केदार 
नाशिक 
.भ.प. श्री. ज्ञानेश्वर महाराज गटकळ, शिवनई, ता. दिंडोरी, जि. 
rama श्री. शानेश्‍वर महाराज गटकळ, शिवनई, ता. na ह.भ.प. श्री. WALL महाराज गटकळ, 
नाशिक 
२३२ | बांबोरी, जि. अहमदनगर दिंडी ह.भ.प. श्री. अंजनकुमार बापुराव मोरे 
२४ । कै. नथुबाबा मालुंजकर दिंडी, वाडीवब-हे, ता. इगतपूरी, जि. नाशिक | ह.भ.प. श्री. सुरेश शिवराम टिळे 
२५ | कोटुरे, ता. निफाड दिंडी जि. नाशिक ह.भ.प. श्री.सतिश जिजाराम मोरे 
२६ | श्री. विडल भजनी मंडळ, वडांगळी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ह.भ.प. श्री. नामदेव महाराज खुळे 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 

२७ | ह.भ.प. श्री. बबन महाराज गव्हाणे, अंजनापूर दिंडी ह.भ.प. श्री. बबन महाराज गव्हाणे, 

२८ | ह.भ.प. श्री.बहुरुपी बाबा दिंडी, श्री. दिलिप बाबुराव गुंजाळ 

२९ । ह.भ.प. श्री. पंडीत महाराज कोल्हे, खेडे (उगांब) दिंडी ह.भ.प. श्री. पंडीत महाराज कोल्हे, 

३० | प. पु. महंत मानगिरीजी महाराज गजीराम नाठे 

३१ | जव्हार विक्रमगड, पालघर, परिसर दिंडी ह.भ.प. श्री. अनिल महाराज डोके 

३२ | ह.भ.प. श्री. रामनाथ महाराज शिलापूरकर दिंडी नाशिक ह.भ.प. श्री. रामनाथ महाराज शिलापूरकर 
३३ । ह.भ.प. श्री.देबराम महाराज तळपाडे दिंडी ह.भ.प. श्री.देबराम महाराज तळपाडे 
३४ । ह.भ.प. श्री. चंद्रकांत महाराज पगारे, शिंदे ता. जि. नाशिक दिंडी and श्री. रंगनाथ महाराज शिदे, उत्तम 
३५ । सोमठाण- तिरडे ता. अकोले जि. अ. नगर Soe गोडे श्री. लक्ष्मण 
वि ae ट्रस्ट, नाशिक रजि. नं. १९८२, अध्यक्ष लक्ष्मीचंद्र रामचंद्र आत लि Weeerer 

३७ । श्री. संत ज्ञानेश्‍वर माऊली मंडळ, शेवगेडांग, ता. इगतपूरी ह.भ.प. श्री. पांडुरंग महाराज साकोरे 
३८ | पाट पिंप्री दिंडी श्री. निवृत्ती कारभारी उगले 

३९ | बापु बाबा देवरगावकर ह.भ.प. श्री. लक्ष्मण किसन Ais 

४० । ह.भ.प. श्री. जगन्नाथ महाराज पवार नाशिक परिसर महंत श्री. संपत महाराज धोंगडे 

४१ | पाडळी सोनांबे- निवृत्ती बुवा दिवेकर ह.भ.प. श्री.मगवान भिमाजी पवार 

४२ | ot संत निवृत्ती महाराज पालखी रथ सजावट दिंडी सोहळा ह.भ.प. श्री. दशरथ पेखळे 

४२३ | श्री. संत हरिबाबा दिंडी किर्तांगळी ह.भ.प. श्री. बाळकृष्ण महाराज कांदळकर 
2७ leas या महाराज उगले / 

४५ | दारणामाई दिंडी ह.भ.प. श्री. नामदेव महाराज डोळस 
४६ | fed fest ह.भ.प. श्री. सुखदेव महाराज टिपेकर 
४७ | समस्त ग्रामस्थ भजनी मंडळ ह.भ.प. श्री. हर्षद महाराज जाचक 

४८ | समस्त ग्रामस्थ भजनी मंडळ ह.भ.प. श्री. नंदु सुखदेव हांडगे 

४९ | समस्त ग्रामस्थ भजनी मंडळ, शिंगवे, ता. निफाड, जि. नाशिक य त ais Ht. 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
Go  । गोदामाई पायी दिंडी सोहळा, नायगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक eo: ene 11) 
ह.भ.प. श्री. महाराज जेजुरकर 
समस्त ग्रामस्थ भजनी मंडळ, fa DAL, a. सिन्नर, जि. 
ug ह.भ.प. श्री. बाळ भाऊसाहेब झाडे 
नाशिक न 
५२ | श्री. संत रोहिदास महाराज दिंडी ह.भ.प. श्री.उत्तम देवराम साबळे महाराज 
श्री संत एकनाथ महाराज संस्थान पालखी सोहळा, पैठण जि.छ.संभाजीनगर 
१ श्री. एकनाथ म. संस्थान वारकरी फड श्री रघुनाथबुवा ना. गोसावी पालखोबाले, 
ढं ; नाथगल्ली, पैठण, जि. संभाजीनगर 
र श्री रामबुवा संस्थान, नवगाव केशव FMA तांगडे, रा. AAT ता. 
दु 2 पैठण, जि. संभाजीनगर 
३ | दिघोळ / तांबाराजुरी महालिंग रामेश्‍वर नगरे, दिघोळ 
| जनार्दन लक्ष्मण रत्नपारखी प्रुषोत्तमपुरी, 
४  ' पुर्णाश्रम स्वामी संस्थान, पुरुषोत्तमपुरी eee = 
ता. , जि.बीड 
fect विष्णु , धारुर : 
eee : भानुदास म्हेत्रे, कारी, ता. धारुर, जि 
क कवा पांड्रंग वसंत कोरडे, रा. पिंपळनेर ग. ता. 
६ | पिंपळनेर संस्थान 8 
जि. बीड 
७ । आखेगावकर ग्रामस्थ दिंडी म्हातारदेव अश्रू काटे 
श्री भगाजी महाराज दिंडी शाम Teast कथे 
९ | St संपत महाराज सोनारखेडकर दिंडी श्री भानुदास हरीभाऊ शेळके 
१० । वाकौकर दिंडी श्री सदाशिव राजेराम नांदणे 
११ | नागपूर दिंडी चंद्रभान भागवत धोटे 
डळ दिंडी अंकुश काशिनाथ तळपे, नांदर ता. 
१२ | भागवत धर्म प्रसारक सेवा मंडळ दिंडी १ काशि तल क त ला द 
जि. संभाजीनगर 
१३ | गुरुदत्त प्रसाद दिंडी सार्वजनिक संस्था रमेश लक्ष्मण क्षीरसागर 
१४ | शिवेश्‍वर संस्थान उंडनगाव दिंडी तुकाराम भिका सुरडकर 
१५ | संतकृपा प्रासादिक पायी दिंडी नितीन भाऊसाहेब पवार 
१६ = | महादेव महाराज पाचे दिंडी महादेव रामजी पाचे 
१७ । गंगेश्‍वर भगवान पश्‍चिम वाडगाव दिंडी विठ्ठल उत्तमराव वाघमारे 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 TT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
१८ | मुरुडेश्‍बर संस्थान दिंडी माणिकराव रामा शेळके 

१९ | भक्ती शक्‍ती पायी दिंडी कारकिन केदारनाथ लक्ष्मण बोरडे 

२० | धामणगाव दिंडी जायकोबा खंडूजी मोगरे 

२१ | संतचरण प्रासादिक दिंडी गोरखनाथ श्रीमंत राऊत 

२२ | सदगुरु प्रासादिक पायी दिंडी बकवालनगर प्रदिप प्रकाश धनक 

२३ । शनेश्‍वर दिंडी निलजगाव एकनाथ रघुनाथ मोगल 

२४ | मालेगावकर दिंडी बबन गणपती बोरकर 

२५ | मांडण दिंडी आत्माराम कोसन लोखंडे 

२६ | नागराज सेवाभावी संस्था वाहेगाव दिंडी अशोक रघुनाथ बोबडे 

२७ | सोमयागिरीबाबा पायी दिंडी लोहगाव दिलीप एकनाथ जगताप 

२८ । दत्तगुरु कृपा पायी दिंडी ढाकेफळ रामेश्‍वर जगन्नाथ भवर 

२९ । ज्ञानवेष्णव पायी दिंडी सिध्देश्वर गोरख खैरमोडे 

३० | संत एकनाथ. म. प्रा. बारकरी शिक्षण म. दिंडी रखमाजी रामभाऊ नवले 

३१ । वै कृष्णदास लोहिया म. दिंडी जयनारायण बद्रौनारायण लोहिया 
३२ | अंबादास महाराज बडबाडी दिंडी उत्तमराव बाबुराव जाधव 

३३ | sth संत एकनाथ म दिंडी निलजगाव भरत तात्या मोगल 

३४ | गायकवाड जळगाव दिंडी दिपक विठ्ठल घोकसे 

३५ _। श्री नाथभजनी मंडळ ईसारवाडी भाऊसाहेब अंबादास गुंड 

३६ । संत एकनाथ देवस्थान वरुड दिंडी संत एकनाथ देवस्थान FES 
३७ | कोदेश्बर दिंडी शालिकराम विठोबा फुसे 

३८ | मांडणा ग्रामस्थ दिंडी ज्ञानेश्‍वर दगडुबा काकडेमांडणा 
३९ । बोरगावकर दिंडी रामनाथ कडुबाळ मुळे 

४० | श्री. मिननाथ देवस्थान उंचेगाव पौ. शिलाबाई मोहन काकडे, उंचेगाव ता. 


पैठण जि. संभाजीनगर 


श्री संत चांगावटेशश्‍्वर महाराज पाळखी सोहळा, 


सासवड, पुणे 


शिव शंभो विठ्ठल प्रासादिक दिंडी सोहळा 


श्री.प्रतिक दत्तात्रय कामठे 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 TT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
2 श्री.विठ्ठल रूक्मिणी प्रा भजनी मंडळ श्री.बाळासो सोपाना खेडेकर 

३ | विठठल प्रासादिक दिंडी सोहळा श्री.विजय पांडूरंग गोगावले 

४  । श्री संत यादवबाबा प्रासादिक दिंडी श्री.रामदास बाबूराव महाडीक 
५ | रावणगावक रांची सामाजिक संस्था FRO कृष्णनाथ बिडवे 

&  । वाघापूर ग्रामस्थ भजनी मंडळ श्री.दशरथ परशुराम इंदलकर 
७ | श्रीकाळभैरव नाथ दिंडी श्री.अशोक कृष्णा भोराडे 

८ | गोरमलनाथ प्रासादीक दिंडी श्री.किशन ज्ञानोबा गायकवाड 
९ | हनुमान प्रासादीक दिंडी श्री.मनोहर नारायण ताम्हाणे 
१० | जय हनुमान प्रासादीक दिंडी अरूण मानिकराव दरेकर 

११ | श्री विडल रूक्मिणी दिंडी श्री.ज्ञानोबा सोनबा कोरडे 

१२ । जय हनुमान प्रासादीक दिंडी श्री आदिनाथ बुटयाबा विटकर 
१३ श्रीराम प्रासादीक दिंडी श्री.हरिदास रामभाऊ फडतरे 
१४ | पारेश्‍बर महाराज वारकरी दिंडी श्री.पांडूरंग सोपान मेमाने 

१५  श्री.नागोराव बाबा दिंडी आंबेगाव ह.भ.प.सत्यवान व्यंकटराव पांचाळ 
१६ | बसवेश्वर दिंडी बसपूर श्री.दशरथ यशवंत बिरादार 

१७ | मारूती देवस्थान दिंडी बाकली श्री.राम निवृत्त बिरादार 

१८ | श्री विठठल रूक्मिणी दिंडी, खडक उमरगा श्री.शवाजी पंढरीनाथ पोतदार 
१९ । श्री संत नागोराव महाराज श्री.गोविंद रामभाऊ डूकरे 

२० | श्री विठठल रूक्मिणी दिंडी सोहळा पनवेल, पंचक्रोशी श्री दिपक बालाराम भोईर 

२१ | संत कैकाडी महाराज संप्रदायिक दिंडी श्री.दशरथ MARTA कदम 
२२ | श्री संगमेश्‍वर प्रासादिक दिंडी श्री.शशिकांत बाळासाहेब जगताप 
२३२ श्री भैरवनाथ प्रासादिक भजनी मंडळ यवत श्री.सचिन छबन कुदळे 

२४ | जय हनुमान भजनी मंडळ काटेवाडी श्री.ज्ञानदेव कृष्णाजी काटे 

२५ | श्रीपाद माऊली पायी दिंडी श्री.भगवान मारूती कुरूमकर 
२६ । नागेश्वर प्रासादिक दिंडी सो.छाया लक्ष्मण गोंडगे 

२७ । श्री आदिशक्ती मुक्ताबाई दिंडी श्री.पुरूषोत्तम प्रल्हाद पाटील 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
२८ | श्री.विठ्ठल रखुमाई बहुद्देशिय दिंडी, सोहळा कोकण परिसर श्री.चंदन तुळशीराम उशिरे 
२९ श्री.राम दिंडी सोहळा श्री.घनश्याम हरीभाऊ शेळके 
३० | जय हनुमान पायी दिंडी उमरी श्री.लक्ष्मण पांडूरंग आमरथे 
३१ | शंभु महादेव दिंडी सोहळा श्री.चंद्रकांत मथु पोखरकर 
३२ | आदिशक्ती मुक्ताई दिंडी श्री.चंद्रकांत निनाजी मोरे 
श्री विठठल रुख्मिणी संस्थान श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर 
जिल्हा अमरावती विदर्भ 
१ | श्री सदाराम महाराज पादुका सोहळा दिंडी श्री श्याम ARTS टाकरखेड 
२  । श्री रुख्मिणी माता पादुका सोहळा दिंडी श्री सुरेश चोहान 
श्री संत सोपानदेव महाराज पालखी सोहळा, सासवड जि.पुणे 
१ । सासवडकर दिंडी अध्यक्ष, AT संत सोपानदेव 
समाधी संस्थान, सासवड. 
२ | भाऊसाहेब खरवळकर दिंडी ह.भ.प. वैभव महादेव सोनवणे 
दडी ह.भ.प. माधबमहाराज निवृत्तीनाश 
भगवानबुवा शिवणीकर 
३ | भगवानबुबा शिवणीकर दिंडी जा डाळी 
४  । ह.भ.प. चांगदेबबुबा बारसकर दिंडी ह.भ.प. बसंत धोंडीराम बारसकर 
क्षण संस्था 
GF विठठल वारकरी शिक्षण संस्था, ज्योती बसंत मतकर 
आळंदी. 
६ | वांगणीकर दिंडी कांता महाराज चोरघे 
श्री संत सोपानकाका साससवड-जेजुरी- 
७ | मोरगाव परिसर भागवत सांप्रदाय नारायण दशरथतात्या जगताप 
प्रसारक दिंडी 
८ | तुकाईमाता दिंडी बाळासाहेब प्रभुजी अवसरे 
९ | कातोबानाथ दिवे पंचक्रोशी दिंडी ज्ञानदेव कोंडीबा काळे 
१० | राडी भजनी मंडळ दिंडी देसाई विश्वनाथ देशमुख 
११ | सोमेश्‍वर प्रासादिक दिंडी विकास पोपटराव पवार 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
: गुरुवर्य रंगनाथ महाराज परभणीकर बीरसिंह मुरलीधर 
हश. eee art बीरसिंह मुरलीधर बेलदार 
श्री चतुर्मुख भैरबनाथ सेवा पंचक्रोश दर 
aS arene त नामदेव बबन कुंजीर 
टेंभुर्णी कविटगाव पंचक्रोशी fie 
¥ 5906 हरिभाऊ सुखदेव 
: वारकरी मंडळ, पंढरपूर हरिभाऊ सुखदेव शिंदे 
१५  । सुरेश महाराज मुंढे दिंडी सुरेश संताराम मुंढे(पांगारीकर) 
श्री संत श्रेष्ठ शरोमणी सावतामहाराज लांडगे 
द यया व सखारामभाऊ नारायण लांडगे 
सांप्रदायिक संत संघ 
१७ | svar हरिपाठ सांस्कृतिक मंडळ परशुराम महादेव जाधव 
१८ | गुरुदत्त प्रासादिक भजनी मंडळ विष्णुदास दिनकर मालुसरे 
रुद्रगंगा, परिंचे परिसर भागवत ace 
१९ न गोपाळ गजानन कदम 
प्रसारक मंडळ 
२० | ज्ञानोबा तुकोबा वारकरी भजनी मंडळ ATA वामन वणवे 
खांदेकरी fest ग्रामस्थ J खांदेकरी कं 
२१ | श्रीनाथ म्हसकोबा खांदेकरी दिंडी सोहळा Se खांदेकरी सेवक मु. कोडीत 
ता.पुरंदर, जि. पुणे 
२२ श्रीगुरु सोपानकाका महाराज देहूकर-पंढरपूर फडावरील दिंडी बिलास भानुदास महाडीक 
२३२ । श्री सोमेश्‍वर वारकरी साप्रदाय सेवा दिंडी गोविंद महाराज चव्हाण 
२४ | श्री दत्तधाम सेवाभावी प्रतिष्ठान मंडळ बालासाहेब देविदास भांगे 
२५ | श्रीनाथ हरीबाबा दिंडी काळू अण्णा लोहकरे 
२६ | श्रीगुरु ज्ञानेश्‍वर माऊली देहूकर दिंडी बिभीषण मुंकूद चिंतामण 
२७ । माणिक बुबा ढवळे दिंडी भागीरथी माणिकबुवा ढवळे 
२८ |। देशमुख दिंडी निवृत्ती सदाशिव देशमुख 
२९ । परकाळे दिंडी मोहन नामदेव परकाळे 
३० | गणपतबुबा जाधव दिंडी वैभव भानुदास जाधव 
३१ | भगवानबुबा कदम दिंडी राममहाराज कदम 
३२ | गोविंद कोळी दिंडी भास्कर ज्ञानोबा मुंढे 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
३३ । जनार्दनबुवा वंजारवाडीकर दिंडी वैभव ज्ञानोबा मुंढे 

३४ | शिवरीकर दिंडी अर्जुन आश्रू कामथे 

३५ । बडकोकर दिंडी मच्छिंद्र सोपान आंबेकर 

३६ । श्री मातोबा posts दिंडी हनुमंत परशुराम शिळीमकर 
३७ | रहाटबडे शिवगंगा खोरे वारकरी सांप्रदाय मंडळ दिंडी ज्ञानोबा मारुती चोरघे 

३८ | सोपानदेव वारकरी सांप्रादायीक प्रसारक मंडळ दिंडी राजाराम महादेव बाठे 

३९ । पुरंदर तालुका भागवत सांप्रदाय दिंडी अंकुश सोपान भगत 

४० | हरिबाबा महाराज दिंडी केलास दारबटकर 

४१ | नथोबा बाठे पाटील दिंडी आनंदकुमार तुकाराम बाठे 
४२ | सासवड ग्रामस्थ ब परिसर दिंडी बाळासाहेब शिवराम जगताप 
४२ | हनुमान भजनी मंडळ आनंदराव यशवंतराव दगडे 
४४ | श्री पाडेश्‍्वर परिसर दिंडी दिपक सुरेश दळवी 

४५ । विष्णू आण्णासाहेब गिते दिंडी आण्णासाहेब विष्णू गिते 
४६ | श्री विडुल रक्‍्मिणी मंडळ दिंडी रामचंद्र भिकोबा इंगळे 

४७ | कै.पार्बतीबाई विश्‍वासराव काकडे देशमुख दिंडी सतिश शिवाजीराव काकडे 


४८ | पांडबेश्‍बर दिंडी 


ह.भ.प. साहेबराव चंदर थिकोळे 


४९ | कापूरहोळ पंचक्रोशी दिंडी 


ह.भ.प. प्रविण नवनाथ देवघरे 


५० । विश्‍वचैतन्य सदगुरू नारायण महाराज दिंडी 


ह.भ.प. बाळासाहेब सादबा डांगे 


५१ । श्रीक्षेत्र भुलेश्वर प्रासादिक दिंडी माळशिरस 


ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज यशवंत यादव 


५२ | काळदरी -पाणवबडी पंचक्रोशी 


ह.भ.प. नथोबा रामभाऊ कारकर 


५३ | श्री रामकृष्ण हरी वारकरी सांप्रदाय मंडळ दिंडी 


ह.भ.प. गुलाबराव महादेव जाधव 


५४ | श्री.काळभैरवबनाथ भजनी मंडळ दिंडी 


ह.भ.प.खंडेराव रामभाऊ भोरडे 


५५ — | पाटील दिंडी (वाकडीकर) 


ह.भ.प. दिलीप लिबराज पाटील 


५६ | कविटगाव पंचक्रोशी दिंडी 


ह.भ.प. विडल उत्तरेश्‍वर चोधरी 


५७ | श्री चबणेशवर वारकरी प्रासादिक दिंडी 


सरपंच/ग्रामस्थ मंडळ मु.पो. श्रीक्षेत्र 
करंजखोप ता. कोरेगाव जि. सातारा 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
५८ | शंभुमहादेव सांप्रदाय मंडळ हरणी श्री.संजय पर्वती यादव 

५९ | भैरवनाथ प्रासादिक दिंडी, राजुरी श्री.पंढरीनाथ विठोबा भगत 
ग ना णा ता वारकरी सांप्रदाय प्रासादिक दिंडी, fae हाह 
६१ | श्री गुरू माऊली प्रासादिक वारकरी दिंडी संस्था श्री.नामदेव धोंडीबा मोरे 

६२ | श्री.बिठ्ठल सांप्रदायिक भजनी मंडळ श्री.दिपक महाराज इंगळे 

६३ श्री. भैरवनाथ सांप्रदायिक दिंडी पिंपळे श्री.बाळासाहेब रामचंद्र क्षिरसागर 
६४ । वै.माऊली महाराज लिमण पारवबडी प्रासादिक दिंडी श्री.कृष्णाजी महाराज लिमण 
६५ | श्री संत सखुबाई कोंढाणेश्‍वर परिसर प्रासादिक दिंडी श्री.ज्ञानदेब नारायण डिंबळे 
६६ | श्री.भैरवनाथ प्रासादिक दिंडी, सोनोरी श्री.शशिकांत वसंतराव भिंताडे 
६७ । श्री.हनुमान मंदिर संस्थान दिंडी कातकरवाडी श्री.कैेलास कोंडिराम कातकडे 
६८ | संत गंगाभारती दिंडी श्री.शवाजी पिराजी बहिरवाल 
६९ । काळेगावथडी दिंडी सोहळा श्री.ईश्वर अरूणराव तौर 

७० | भैरवनाथ प्रासादिक दिंडी, पाठेठाण श्री.देबीदास विष्णु हंबीर 

७१ | SLRS स्वामी महाराज प्रासादिक दिंडी, मुर्टी श्री.गणेश बाळासाहेब बालगुडे 
७२ । मांडको ग्रामस्त मंडळ, दिंडी श्री.सतिष संपत जगताप 

७३ | मळाईदेवी पंचक्रोशी दिंडी श्री.विश्‍बनाथ रघुनाथ चोरघे 
७४ । जरशेश्‍वर पंचक्रोशी दिंडी सोहळा श्री.संदीप गणपत गागावले 
७५ । शिवशंभो प्रासादिक दिंडी श्री.बाळासाहेब चंद्रकांत यादव 
७६ । आंबेगाव खुर्द पंचक्रोशी दिंडी श्री.सोमनाथ केशव मोहिते 
७७ । श्री काळभैरव दिंडी अवसरी खुर्द श्री.भगवान उदाजी शिंदे 

७८ | श्रीराम ग्रामस्थ भजनी मंडळ, कामखेडा श्री.भानुदास पांडूरंग मेकाले 
७९ | माबडी क.प, कोळविहीरे, नावळी पंचक्रोशी दिंडी श्री.आकाश महाराज कामठे 
८० | जय हनुमान भजनी मंडळ, जावळी- टाकळी श्री.मोहन श्रीरंग भिसे 

८१ पंचक्रोशी वारकरी सांप्रदायिक संस्था, विंग श्री.परबती नरहरी तळेकर 
८२ | श्री.पांडूरंग सेवा मंडळ, कल्याण श्री.सदाशिव कृष्णा डिंबळे 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. ०३.०७.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट 66 rT 9 


अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
८३ | संत शिरोमणी सोपानकाका वारकरी सांप्रदायिक ट्रस्ट, जेजूरी श्री.रमेश महाराज उबाळे 
८४ | श्री.विठ्ठल रूक्मिणी सेवाभावी प्रासादिक, दिंडी खेड - शिवापूर | ALAR महाराज कोंडे 
८५ | श्री.गुरूदेव मुंगसाजी माऊली पायी दिंडी सोहळा, धामणमांगदेब । श्रीमती प्या श्रीराम पेटांगे 
८६ | TARGA सांप्रदायिक प्रासादिक भजनी मंडळ दिंडी श्री.अमेय हनुमंतराव रणनवरे 
८७ | श्री.जोगेश्वरी प्रासादिक दिंडी सोहळा, सोनोरी श्रीविठ्ठल ज्ञानदेव काळे 
८८ | गमाई नंदन मुंगसाजी माऊली प्रासादिक दिंडी धामणमांगदेव ह.भ.प. सो सुनिता ज्ञानेश्‍वर हटकर 
८९ | श्रीराम ज्योतिर्लिंग पंचक्रोशी दिंडी ह.भ.प. दिपक पांडूरंग खुरंगे 
९० | कै.गुरूवर्य कृष्णा महाराज तांबे प्रासादिक दिंडी ह.भ.प. ज्ञानेश्‍वर महाराज तांबे 
९१ | पवनपुत्र हनुमान भजनी मंडळ ह.भ.प. शंकर हरिराम मुळे 
९२ | सदगुरू शामनाथ महाराज पायी दिंडी, दहिटणी ह.भ.प. विनय रामा करडे 
९३ | विठाई दिंडी सोहळा वाल्हे ह.भ.प. दत्तात्रय महाराज पवार 
९४ | श्री विडुल प्रासादिक भजनी मंडळ दिंडी ह.भ.प.नवनाथ विश्‍वास माने 
९५ | Aska आषाढी पायी वारी दिंडी ह.भ.प.नितिन आनंदराव थोरात 
९६ | श्री संत सावतामाळी दिंडी सोहळा श्री. शरद हरिभाऊ दुर्गाडे 
९७ | श्री राम वारकरी दिंडी सोहळा ह.भ.प. नामदेव हरिभाऊ देवकर 
क edi संत सोपानदेव कोळविहीरे पंचक्रोशी पायी दिंडी कोळविहीरे वळ आड 

हळा 
९९ श्री हनुमान मंदिर Saal भजनी मंडळ ह.भ.प. नारायण सखाराम शिंदे 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 


( WRIT पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


